राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 
सन २०२०-२१ अंतर्गत २ 
कामांना प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि -१११७/प्र.क्र. ६१/पदुम-१४, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जुले, २०२० 


वाचा :- १) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, पत्र क्रमांक आरकेव्हीवाय-०१२० /प्र.क्र.१४/ 
१४-ए, दिनांक - १९.०३.२०२० 
२) आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांचे पत्र क्र. मत्स्य/अभि/१८०४०८/२०१/२०१६-१७, 
दिनांक - १२.०७.२०१९ 

प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्रातील सागरी जिल्ह्यांमधे असणा-या मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर 
मच्छिमारांसाठी ब-याच ठिकाणी कमी प्रमाणात मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय 
कृषी विकास योजने अंतर्गत राज्यातील सागरी जिल्हयामध्ये मासळी उतरविण्याच्या ठिकाणी 
मच्छिमारांना मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात 
मुख्य सचिव (कृषि) यांचे अध्यक्षतेखाली दिनांक २६.०२.२०२० रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय 
प्रकल्प मंजुरी समितीच्या २८ व्या बैठकीत रु. ४४.०० कोटी इतक्या रकमेच्या २ कामांना मंजुरी 
देण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

राष्ट्रीय कृषी विकास योजने अंतर्गत सन २०२०-२१ या साठी राज्यातील सागरी 
जिल्ह्यामध्ये मासळी उतरविण्याच्या केंद्रावर मच्छिमारांना मुलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या २ कामांसाठी रु. ४४.०० कोटी (रुपये 
चौरेचाळीस कोटी फक्त.) इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सदर कामांची प्रचलित 
नियमानुसार निविदा प्रक्रियेबाबतची पुढील कार्यवाही करावी व आवश्यक त्या स्तरावरील ना- 
हरकत परवानगी प्राप्त करुन घ्याव्यात. तसेच झालेल्या खर्चाचा व कामांचा दर तिमाही आढावा 
घेऊन शासनास अहवाल सादर करावा. 


३. सदर शासन निर्णय कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई पत्र क्रमांक आरकेव्ही-०१२०/ 
प्र.क्र. १४/१४-ए, दि. १९.०३.२०२० ला अनुलक्षून निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


४. सदर कामांसाठी निधी वितरणाचे आदेश हे स्वतंत्रपणे निर्गमीत करण्यात येतील. 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि -१११७/प्र.क्र. ६१/पदुम-१४, 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"///.॥8॥0१/959॥॥9.90९0.॥॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००७१५१६४८२३२७०१ 
असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ashok Shivaji 


AS h (0 k S h iva] | ह Ashok Shivaji Naikwade, C = 


IN, S = Maharashtra, O = Government 
ड़ Of Maharashtra, OU = Agriculture and 
al Wa e ADF Department 


Date: 2020.07.15 16:56:30 +05'30' 


(अ. शि. नाईकवाडे) 
कार्यासन अधिकारी, पदुम-१४ 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 


one GS & 


. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


सह आयुक्त (सागरी), मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

कार्यकारी अभियंता, आयुक्‍त मत्स्य यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रादेशिक उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय, कोकण विभाग, मुंबई 

सहाय्यक आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय, ठाणे. 

निवड नस्ती, पदुम-१४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि -१११७/प्र.क्र. ६१/पदुम-१४, 


कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. मत्स्यवि-१११७/ प्र. क्र. ६१/ पदुम १४, 


दि. १५.०७.२०२० 
सोबतचे प्रपत्र - अ 
अ. क्र. | कामाचे नाव कामाचे स्वरुप प्रकल्प किमत 
(रू. लाखात) 
र उत्तन भातोडी बंदर ता. व | TH वॉटर 340 मी. रू. २४००.०० 
जि. ठाणे येथे मासळी बोटयार्ड ३००*४५ मी. 
उतरविण्याच्या केंद्रावर वधनविहीर व पाईप 
मच्छिमारांना मुलभूत सोयी । लाईन्स, पाण्याची 
सुविधा पुरविणे टाकी, पाणी वितरण 
व्यवस्था १ युनिट, 
सौरऊर्जा दीप ३० नग 
२ उत्तन पातान बंदर ता. व जि. | TH वॉटर २०० मी. रू. २०००.०० 
ठाणे येथे मासळी बोटयार्ड २८०१४५ मी. 
उतरविण्याच्या केंद्रावर वधनविहीर व पाईप 
मच्छिमारांना मुलभूत सोयी । लाईन्स, पाण्याची 
सुविधा पुरविणे टाकी, पाणी वितरण 
व्यवस्था १ युनिट, 
सौरऊर्जा दीप ३० नग 
एकूण रू. ४४००.०० 


S : ra Digitally signed by Ashok Shivaji Naikwade 
DN: CN = Ashok Shivaji Naikwade, C = IN, 
AShOK Shivaji 9७ याणी 
Maharashtra, OU = Agriculture and ADF 
1 Depart it 
N al kwade Date: 2020.07.15 16:56:55 +05'30" 
(अ. शि. नाईकवाडे) 


कार्यासन अधिकारी, पदुम-१४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


